सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या 
व्यवस्थापन समितीमधील सदस्य संख्या 
व समितीच्या सभेसाठी गणपूर्ती निश्चित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०२४/प्र.क्र.४/१४-स 
नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांकः सगृयो-२०२४/प्र.क्र.४/१४-स 
दि.३/१/२०२४ 
२) शासन आदेश, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सगृयो-२०२४/प्र.क्र.४/१४-स 
दि.२७/२/२०२४ 
प्रस्तावना :- 


सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता येणेसाठी व्यवस्थापन समितीच्या 
सदस्यांची संख्या, गणपूर्ती व त्यामधीळ आरक्षणाची निश्चिती करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये सूचना निर्गमीत केल्या होत्या. 

आता संदर्भ क्र.२ येथील आदेशाद्वारे, या संदर्भातील, यापूर्वीच्या सर्व अधिसूचना, आदेश किंवा 
इतर निर्गमित केळेले कोणतेही dees अधिक्रमित करुन, yo त्यापेक्षा अधिक सदस्य असणा-या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५४ ब-२० च्या 
तरतुदी लागु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय आपोपाप निरसीत 
झाला आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र. २ येथील शासन आदेशातील तरतुदींना अनुपूरक सुधारीत सूचना निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये ५० सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असेल, त्यांच्याबाबतीत 
व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या ७ अज्ञी राहील व समितीच्या सभेसाठी गणपूर्तीची आवश्‍यक संख्या 
३ अशी राहील 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १५४ (ब) (१९) नुसार 
शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१७५३०५३७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
N ITI N VASA N TRAO 'o-cOVERNMENT OF AAMAS m 


2,5.4.20=5892c3fd8686c1921e784a3faa9888d 155b03f5591cel 1b21a1b5006247F 
6972, postalCode=400032 


GAIKWAD sure कक 
(नितीन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः सगृयो-२०२४/प्र.क्र.४/१४-स 


३. मा.अध्यक्ष/ मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
६. मा. विधीमंडळ सदस्य (सवी, 

७. मा.अ.मु.स./मा.प्रधान सचिव/मा.सचिव (सर्व विभाग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१२. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१३. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१६. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन / लेखापरीक्षण). 

२१. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

२२. सर्व जिल्हा feats लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 

२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२४.कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२५. अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा को.ऑप.हौ.फेडरेडन लि., मुंबई 

२६. निवड नस्ती / (१४-स). 


-O 
pa 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


